उजनी जलविद्युत उपविभाग क्र.१, मोहोळ या उप 
विभागीय कार्यालयाचे मुख्यालय सोलापूर येथे 
कार्यान्वित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आढावा-२०२०/प्र.क्र.६४/आ.(पुनर्रचना), 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६मार्च, २०२१. 


वाचा:- 9. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.१०९२/सीआर/८०६/व्यय-६, दि.१५.१०.१९९२. 


य्रस्तावना:- 


कार्यकारी अभियंता, उजनी जलविद्युत विभाग, इंदापूर या विभागांतर्गतचे उजनी जलविद्युत 


उपविभाग क्र.१, मोहोळ या उप विभागाकडे असलेल्या उपसा सिंचन योजनांची कामे व त्यांचे मोहोळ व 


सोलापूर पासूनचे अंतर विचारात घेता प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने उजनी जलविद्युत उपविभाग क्र.१, 


मोहोळ या उप विभागीय कार्यालयाचे मुख्यालय मोहोळ येथून सोलापूर येथे स्थलांतरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिनस्त अधीक्षक अभियंता, उभारणी 


मंडळ, कोल्हापूर या मंडळ कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, उजनी जलविद्युत 


विभाग, इंदापूर या विभागांतर्गतचे उजनी जलविद्युत उपविभाग, क्र.१, मोहोळ हे उपविभागीय कार्यालय 


मोहोळ येथून सोलापूर येथे स्थलांतरीत करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


१. स्थलांतरानंतरही उजनी जलविद्युत उपविभाग, क्र.१, सोलापूर या उप विभागीय कार्यालयाचे 


मंडळीय नियंत्रण अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर व विभागीय नियंत्रण कार्यकारी 


अभियंता, उजनी जलविद्युत विभाग, इंदापूर यांच्याकडे राहील. 


२. स्थलांतरीत उप विभागीय कार्यालय मूळ कार्यभारासह व मंजूर पदांसह स्थलांतरीत 


मुख्यालयाच्या ठिकाणी कार्यरत राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२०/प्र.क्र.६४४/आ.(पुनर्रचना), 


३. स्थलांतरीत उप विभागीय कार्यालय शासकीय जागेतच कार्यान्वित करण्यात यावे, त्यासाठी 


बांधकामाचा वेगळ्याने खर्च करू नये. तसेच, सध्याच्या कार्यरत उप विभागातील उपलब्ध 


साहित्याचाच वापर करण्यात यावा. 


४. प्रशासकीय व आस्थापनाच्या खर्चात वाढ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरून शासनावर 


कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. 


२. उप विभागीय कार्यालयाच्या मुख्यालय बदलानुसार सदर कार्यालय दिनांक ०५ एप्रिल, २०२१ 


पासून सोलापूर येथे शासकीय जागेत कार्यान्वित होईल यादृष्टीने मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत 


प्रकल्प, मुंबई तसेच, अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर व कार्यकारी अभियंता, उजनी 


जलविद्युत विभाग, इंदापूर यांनी आवश्‍यक ती सर्व कार्यवाही तात्काळ करावी. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. १०९२/सीआर-८०६/व्यय-६, दिनांक १५/१०/१९९२ मधील 


तरतूदींनुसार विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार हा sear निर्गमित करण्यात येत आहे 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३१६१७३४३५२२२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, त | 
Sunil Gangaram 0260 का तिक ळी si AGU 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285cfad 


Gangarkar mo ता ककी 
(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा. 

५. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. मंत्री (खारभूमी) यांचे खाजगी सचिव 

७. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक 

८. मा. राज्यमंत्री (खारभूमी) यांचे स्वीय सहायक 

९. मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

११. मा. उपसभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२०/प्र.क्र.६४४/आ.(पुनर्रचना), 


१२. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१३. मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य (सवी 

१४. मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. अपर मुख्य सचिव (ज.सं.प्र. व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. महालेखापाल १ व 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

१९. महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर 

२०. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२१. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, मेरी, नाशिक. 
२२.सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

२३. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२४. मुख्य अभियंता (विद्युत, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 

२५.आंतर वित्तीय सल्लागार व सह/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२६. उप सचिव (सेवा)/उप सचिव (आस्था)/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२८.अधीक्षक अभियंता,उभारणी मंडळ, कोल्हापूर. 

२९. सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

३०. कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 

(कार्यालयाच्या मुख्यालयात होणाऱ्या बदलांची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 

३१. कार्यकारी अभियंता, उजनी जलविद्युत विभाग, इंदापूर. 

32. उप अभियंता, उजनी जलविद्युत उपविभाग, क्र.१, मोहोळ. 

३३. सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३४. कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


